नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत सी-६० दलातील 
जवानांना (कमांडोजना) दरमहा रु.४०००/- 
प्रमाणे कमांडो भत्ता मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०८१३/प्र.क्र.३६०/वि.शा.१ ब 
सेंटर- १, 9 वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र री 
कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५. 
दिनांक : १४ मे, २०१४ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांक - एनएएक्स ०६०६/प्र.क्र.३०७/वि.शा.१ ब, दिनांक १८.१०.२००६ 


२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक - पोमसं /२१-ए/१९५/कमांडो 
भत्ता/५७/२०१३, दिनांक ०८.०२.२०१३ चे पत्र. 


प्रस्तावना - 


राज्यातील नक्षलग्रस्त भागातील सी-६० पथकातील कमांडोजना दिनांक १ सप्टेंबर, २००६ 
पासून प्रत्येकी दरमहा रु. १५००/- इतका कमांडो भत्ता शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक 
एनएएक्स ०६०६/प्र.क्र.३०७/वि.शा.१ ब, दिनांक १८ ऑक्टोबर, २००६ मंजूर करण्यात आला आहे. या 
पथकातील जवानांना जंगलामध्ये दिवस-रात्र अभियान राबवून नक्षलवाद्यांचा शोध घेणे, त्यांचा बिमोड 
करणे अशी कामे करावी लागतात. ही कामे करताना त्यांना प्रत्येक क्षणी मृत्यूशी सामना करावा 
लागतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सी-६० पथकातील पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना सध्या 
देण्यात येत असलेल्या कमांडो भत्त्यात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय - 


राज्यातील नक्षलग्रस्त भागातील सी-६० पथकातील कमांडोजना सध्या देण्यात येत असलेल्या 
कमांडो भत्त्यामध्ये रु.१५००/- वरुन रु.४०००/- (अक्षरी रुपये चार हजार मात्र) इतकी वाढ करण्यात 
येत असून सदर कमांडो भत्ता प्रत्येकी दरमहा देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१ या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च "मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस- (००) (१०९) जिल्हा पोलीस 
(००) (०१) जिल्हा पोलीस बल, ०१ वेतन (२०५५०१६८)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
येऊन तो मंजूर अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 

२) हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९५/१४/व्यय-७, दिनांक 
०५.०५.२०१४ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक - एनएएक्स ०८१३/प्र.क्र.३६०/वि.शा.१ ब 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०५१२१६२८४२४०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bajrang 


| Digambar Umat 
B च] "चे n g DN: CN = ठेवावा Digambar 
. Umate, C = IN, S = 

D | Q am b ar MAHARASHTRA, O= 
GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 

U mM ate Date: 2014.05.14 10:05:45 +05'30' 

(ब.दि.उमाटे) 


उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलविरोधी अभियान), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 

५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली / चंद्रपूर / भंडारा / गोंदिया / यवतमाळ / नांदेड. 
८. वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 

९. पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / चंद्रपूर / भंडारा / गोंदिया / यवतमाळ / नांदेड. 
१०.गृह विभागातील सर्व कार्यासने 

११.निवडनस्ती (वि.शा.१ ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


